उप अधीक्षक (गट-ब), राउशु या पदावर 
पदस्थापना देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-२७१५/प्र.क्र.३७/राउश्ु-१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जानेवारी, २०१८. 


वाचा:- शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-२७१५/प्र.क्र.३७/राउश्ु-१, दि.०१.०७.२०१६. 


शासन आदेशा - 


निरीक्षक (गट-ब), राउञ्ु या संवर्गातून उप अधीक्षक (गट-ब), राउश्ुु या पदावर संदर्भाधीन 


दि.०१.०७.२०१६ च्या आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या खालील अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेमध्ये 


खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र । अधिकाऱ्याचे नाव पूर्वीची पदस्थापना नवीन पदस्थापना 
(१. २ ३ 4 
7 श्री.एस.आर.घायतडक | उप अधीक्षक, wey, मे. सीग्राम | संजिवनी स.सा.का.लि., 
डिस्टिलरी (परनार्ड रिकार्ड कोपरगाव, अहमदनगर. 
इं.प्रा.लि.), नाशिक. 


२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नतीबाबतचे आदेठा प्राप्त झाल्यानंतर पदोन्नत 


झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. पदोन्नत SSS अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून 


कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर 


अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते 


देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. पदोन्नत झालेले 


अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी या आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत रुजू न झाल्यास 


पदोन्नतीसाठी ते इच्छूक नसल्याचे ग्राह्य धरुन त्यांचे पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 


कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत आयुक्त, 


राउशु यांनी शासनास त्वरीत कळवावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.३७/राउशु-१, 


४. पदस्थापनेच्या ठिकाणात बदल करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा 


अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 


मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


च. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०११९१५३८३८२८२९ असा आहे. हा शासन 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | | 
Punam Hiraman (कयण्मात 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e1 2c2850ebd4f894 


edc0ea69760a3c1561515a6bf87, cn=Punam Hiraman 
a g e Wagde 
वागदे 2018.01.19 15:44:26 +05'30' 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 

१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

३. सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र 
राज्य,मुंबई.) 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 

५. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई.) 

६. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.) 

७. निवडनस्ती (राउशु-१) 


प्रत माहितीस्तव 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


